रत्नागिरी जिल्ह्यातील गुहागर तालुक्यातील 
हेदवी - मोरेवाडी - उमराठ - नवलाई मंदिर 
ते धारवाडी - वाडदई - खालचीवाडी रस्ता 
या रस्त्याची प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून 
दर्जोन्नती करणेबाबत. 

महाराष्ट्र शासन 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१९/प्र.क्र.४६/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक-२७ जून,२०१९. 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोकण यांचे पत्र 
क्र.मुअ(मु/रेखाचित्र शाखा/दर्जोन्नती-१३/६८१ दि. १४/०२/२०१९. 
प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, रत्नागिरी यांनी संदर्भाधिन 
पत्रान्वये रत्नागिरी जिल्ह्यातील गुहागर तालुक्यातील हेदवी - मोरेवाडी - उमराठ - नवलाई मंदिर ते 
धारवाडी - वाडदई - खालचीवाडी रस्ता या रस्त्याची प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नती करणेबाबत 
प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. तसेच जिल्हा परिषद, रत्नागिरी यांनी सदर रस्ता दर्जोन्नत 
करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 


सदर रस्त्यावरील वाहतुक वर्दळ व गावांची संख्या, लोकसंख्या, रस्त्यांचा होणारा वापर 
तसेच जिल्हा परिषद, रत्नागिरी यांचा ठराव विचारात घेता सदर रस्ता प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून 
quad करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोकण यांचा प्रस्ताव व जिल्हा 
परिषद, रत्नागिरी यांचा ठराव विचारात घेऊन रत्नागिरी जिल्ह्यातील खालील रस्ता दर्जोन्नत 
करण्यात येत आहे. 


सामाविष्ट दर्जान्नत दर्जान्नती 
अ.क्र प्रस्तावित रस्त्याचे नांव रस्त्याचा साखळी क्रमांक करावयाची नंतरचा 
क्रमांक व लांबी क्रमांक 

लांबी (कि.मी. 

i हेदवी - मोरेवाडी - उमराठ - ग्रामीण मार्ग- | (०/००ते 9/400) १०.३५० | प्रमुख 
नवलाई मंदिर ते धारवाडी - ११० १.५०० कि.मी. कि.मी. जिल्हा 
वाडदई - खालचीवाडी रस्ता. ग्रामीण मार्ग- । (०/००ते ७/५००) मार्ग-१०१ 

38 (9.400 कि.मी. 
ग्रामीण मार्ग- | (०/००ते 9/340) 
९७ १.३५० कि.मी. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१९/प्र.क्र.४६/नियोजन-२ 


परिणामी, रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील रत्नागिरी जिल्ह्यातील प्रमुख जिल्हा 
मार्ग दर्जाच्या रस्त्यांच्या लांबीत 90.340 कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (१९२६.१७५ + १०.३५०) 
म्हणजेच १९३६.५२५ कि.मी. इतकी व ग्रामीण मार्ग लांबीत १०.३५० कि.मी. ने घट होवून एकूण लांबी 
(६५७०.२५० - १०.३५०) म्हणजेच ६५५९.९०० कि.मी. इतकी होईल. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०६२७१६११११६९१८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
Swaroop Tukaram णी 


5.4.20=2923930fb1a491b85ab7752c1dc4f2e3b8db33e2a8a322ed2dcfb49 
R serial HALA reer -fc3f94a33993f9f923cb42f66fb0e5e2c213e8a1 
a | p Uu re 74114e57cc46, 5१ jaroop. Tukaram Raipure 
Date: 2019.06.27 16:19:01 +05'30' 
(स्वरूप रायपुरे ) 
उपअभियंता तथा कार्यासन अधिकारी, 
महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 


१) विभागीय आयुक्त, मुंबई. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोकण. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार 
रस्ते विकास योजना 2009-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदळ करुन 
जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर 
करावा) 

३) जिल्हाधिकारी,रत्नागिरी. 

४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, रत्नागिरी. 

५) अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, रत्नागिरी (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना 

२००१-२०२१च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी 

प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाळ शासनास सादर करावा.) 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, रत्नागिरी. 

संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

निवडनस्ती. 


nN S&S 


vo 


पृष्ठ २ पैकी २ 


